महाराष्ट्र शिक्षण सेवा ( प्रशासन शाखा) गट-अ 
मधील अधिकाऱ्यांच्या प्रशासकीय बदल्या- 
शिक्षणाधिकारी व तत्सम. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्र- बदली ३१२२/प्र.क्र.२०९ (भाग १)/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १८ जुले,२०२३. 


शासन आदेठा- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हे दिनांक ०१ जुले, २००६ पासून 
अंमलात आले आहेत. सदर अधिनियमातील कळम ४ (४) (दोन) व कलम ४ (५) मधील 
तरतुदीनूसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या लगतनंतरच्या वरिष्ठ 
प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व मान्यतेने प्रशासकीय कारणास्तव बदलीने पदस्थापना करण्यात आली 
आहे. त्याअनुषंगाने सक्षम wert दिलेल्या मान्यतेनुसार खाळीळ तक्त्यात नमूद 
अधिकाऱ्यांनी बदलीच्या पदस्थापनेमध्ये त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक- ३ मध्ये दर्शविलेल्या 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. सध्याचे नाव व पदनाम बदलीनंतरची पदस्थापना 
Ey Q 3 
ण श्री.प्रविण पाटील, शिक्षणाधिकारी, (योजना), जि.प. 
शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जि.प. नाशिक । अहमदनगर. 


शः सदर अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरित स्विकारावा तसेच त्यांनी 
अनधिकृत रजेवर जाऊ नये. तसेच बदली रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने 
सादर केल्यास, ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


३. आयुक्त (शिक्षण) पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे सदर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या 
पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करण्याबाबत संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना तातडीने कळवावे 
व बदली झालेले अधिकारी विहित कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, 
याची खातरजमा करावी व याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


शासन आदेश क्रमांकः बदली ३१२२/प्र.क्र.२०९ (भाग १/प्रशा-२ 


४. सदर शासन Bear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७१८१७२३३३६७२१ असा आहे. हा शासन 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VIJAY NIVRUTTI 
BHOSALE 


(विजय भोसले ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


) आयुक्त, (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परीषद, नाशिक 
) सर्व शिक्षण संचालक 
४) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नाशिक विभाग, नाशिक. 
) 
) 
) 


विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नाशिक विभाग, पुणे 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर. 
संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 


प्रत माहितीसाठी, 


१) मा. मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव. 
२) प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
३) निवडनस्ती, प्रशा-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


